ग्रामीण रुग्णालय चिखलदरा जि. अमरावती 
येथील कंत्राटी आहार सेवेचे प्रलंबित देयक 
अदा करण्यास परवानगी देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय, क्रमांकः संकीर्ण २०१९/प्र.क्र.३१५/आरोग्य ३ 
१० वा मजला, संकुल इमारत, 
जी.टी. रुग्णालय आवार, मुंबई - ४०० ००१. 
दिनांक : २० ऑक्टोंबर, २०२१. 


वाचा : 
१) सह संचालक, आरोग्य सेवा रुग्णालय (राज्यस्तर), मुंबई यांचे पत्र क्रमांक- 
ससंआसे/राज्यस्तर/कक्ष-३/टे-९/ग्रारचिख/आहसे/प्रलंदे/१३२५८-६०/१९ 
दि.०७.११.२०१९ 


प्रस्तावना : 

ग्रामीण रुग्णालय चिखलदरा जि. अमरावती येथे पुरविण्यात आलेल्या कंत्राटी आहार सेवेचे 
माहे एप्रिल, २०१७ ते जून २०१८ या कालावधीतील रु.५,७४,६८०/- इतक्या रकमेचे प्रलंबित देयके 
अदा करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन आहे. या संदर्भात पुढीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय : 

ग्रामीण रुग्णालय चिखलदरा जि. अमरवती येथे पुरविण्यात आलेल्या कंत्राटी आहार सेवेचे 
माहे एप्रिल, २०१७ ते जून २०१८ या कालावधीतील रु.५,७४,६८०/- चे प्रलंबित देयके अदा करण्यास 
प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. अटीवरशार्ती 


१) यापूर्वी देण्यात आलेल्या कार्यरंभ आदेशातील व करारातील अटी व शर्तीचे काटेकोरपणे 

पालन करण्याची जबाबदारी संबंधित अधिकाऱ्याची राहील. 

सदर प्रलंबित देयके अदा करतांना वित्त विभागाने वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या 

सूचना/झासन निर्णय/परिपत्रके/नियम यांचे काटेकोरपणे पालन करण्याची जबाबदारी 

संबंधित अधिकाऱ्याची राहील. 

३) सदर देयके योग्य असल्याची तसेच प्रलंबित देयके दुबार अदा करण्यात आले नसल्याची 
खातरजमा करुनच अदायगी करण्यात यावी. याबाबतची जबाबदारी क्षेत्रिय कार्यालयाची 
राहील. 


टो 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २०१९/प्र.क्र.३१५/आरोग्य 3 


४) सदर देयकाची रक्‍कम अदा करण्यापूर्वी जिल्हा शल्य चिकित्सक/ वैद्यकीय अधिक्षक यांनी 
देयकाची पाडताळणी करुन देयके अदा करावी. 

५) सदर देयके अदा करतांना सर्व नियम व अटीची काटेकोरपणे पालन करण्याची जबाबदारी 
जिल्हा शल्य चिकित्सक यांची राहील. 

६) सदर देयके अदा करतांना कोणत्याही प्रकारची अनियमितता झाल्यास त्यांस सर्वस्वी 
जबाबदारी जिल्हा शल्य चिकित्सक यांची राहील. 


३. सदर देयके आदिवासी विभाग, मागणी क्र. आर- ०९, Major head- 2224/Welfare of 
S.c.s.t & 0.6.c. Minor Head-94&/Tribal Area sub plan Sub Head- 39 Details Head - 
98/Diet charges sub Detail head- ०१/७ charges scheme code- 2224 E34&/District 
Amaravati मधून भागविण्यात यावा. 


४. शासन निर्णय क्रमांक विअप्र-२०१३/प्र.क्र. 30/2093 विनियम, भाग-२ दि. १७ एप्रिळ, २०१५ चे 
परिशिष्ट वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका, १९७८ भाग - पहिला,उपविभाग - एक मधील अनुक्रमांक ६, 
नियम क्र. ४० अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या प्राधिकारानुसार व त्यात नमुद 
अटीची पुर्तता करण्याच्या अटीच्या अधिन राहून मंजुरी देण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२११००७१२२५१८२६१७ असा आहे. आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Roshani 


R 0 5 h a Nn | Dinesh Kadam Patil 


DN: CN = Roshani Dinesh 


1 Kadam Patil, C = IN, S = 
D | nN c 5 h Maharashtra, O = 
Government Of 
Kad am Maharashtra, OU = Public 
हि Health Department 
Pati | Date: 2021.10.20 15:59:01 


+05'30' 
(रो.दि. कदम पाटील) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत, 
१. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/ २ (लेखा परिक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/ नागपूर. 
२. आयुक्त आरोग्य सेवा, तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आराग्य अभियान, मुंबई 
३. संचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २०१९/प्र.क्र.३१५/आरोग्य ३ 


४. सह संचालक, आरोग्य सेवा (रुगणालय राज्यस्तर), मुंबई. 

५. उप संचालक, आरोग्य सेवा मंडळ, अकोला. 

जिल्हा शल्य चिकित्सक, जिल्हा रुग्णालय, अमरावती. 

जिल्हा कोषागार अधिकारी, जि. अमरावती. 

वैद्यकीय अधिक्षक, ग्रामीण रुग्णालय, चिखलदरा जि. अमरावती. 
निवडनस्ती (आरोग्य-३). 


oe G&G © 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


